मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोंकण प्रदेश,मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, दक्षिण 
कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी या 
मंडळाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे 
सावंतवाडी या विभागाच्या तिलारी मुख्य धरण 
उपविभाग, तिलारीनगर या उपविभागातील नियत व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीओई -२०१९/प्र.क्र.६२/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६.०४.२०१९. 


संदर्भ : १) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मुअ/जसंविकोप्र/आ.५(१/११७५, दिनांक १९.०३.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०१८/प्र.क्र.६४/जवि, दिनांक २९.१०.२०१९ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश,मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक 
अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी या मंडळाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे सावंतवाडी या विभागाच्या 
तिलारी मुख्य धरण उपविभाग, तिलारीनगर उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी 
किंवा त्या पदांवर संबंधित कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “आय-३, लेखाशिर्ष २८०१ वीज, ०१ जलविद्युत निर्मिती, 
००१ संचालन व प्रशासन, (04) तिल्लारी जलविद्युत प्रकल्प, (०५) (०१) अधीक्षक अभियंता, कोकण 
पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी (अनिवार्य) (२८०१ २२०३) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली 
मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क.,दिनांक २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार आणि 
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.६२/जवि 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०४१६१५२७४१७१२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, _ 
D n y an d eo A nan d a. N शट N = Dnyarved Ananda Bagade, eo N.S= 


Bagade शट Water Hesoutons Deparment 
सोबत:- विवरणपत्र. (ज्ञा.आ. बागडे) 
झासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 
४. अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी (५ प्रती ). 
५. अधीक्षक अभियंता ,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष ,जलसंपदा विभाग, पुणे 
६. कार्यकारी अभियंता, अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे 
सावंतवाडी 
७. ज.वि.संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.६२/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई- २०१९/प्र.क्र.६२/ज.वि., दि.१६.०४.२०१९ चे 
विवरण पत्र-१ 
(दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पदांना मुदतवाढ) 


कार्यालयाचे नांव 


पदांचे नांव 


पदांची संख्या 


तिलारी मुख्य धरण उपविभाग, 
तिलारीनगर. 


उपविभागीय अधिकारी /अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


9८ 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक /आरेखक श्रे-३ 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


oC} -0 |“)  - | 0] 0] 4A] -5 


एकूण 


Me) 
ios 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 


Bagad 
D a ya a d e 0 एटा = Dnyandeo Ananda 889908, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


Ananda Bagade 


Department 


Maharashtra, OU = Water Resources 


Date: 2019.04.16 15:30:46 +05'30' 


(ज्ञा.आ.बागडे) 


शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.६२/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई-२०१९/प्र.क्र.६२/ज.वि., दि.१६.०४.२०१९ चे 


विवरणपत्र-२ 


(दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पदांना मुदतवाढ) 
तिलारी मुख्य धरण उपविभाग, तिलारीनगर. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
।१__ | श्री. आनंद कृष्णा मोरे यांत्रिकी दि.३१/०५/२०२० 
२ | at दत्तु गोविंद दळवी मदतनीस दि.३१/०५/२०२० 
३ श्री. नारायण विठ्ठल गावडे मदतनीस दि.३१/०८/२०२१ 
४ श्री. सुरेश HEAT पाटील मदतनीस दि.३०/०४/२०१९ 
५ | att. गोपाळ Reg गावडे मजूर दि.३१/०५/२०१९ 
६ श्री. नंदकुमार नेमाणा गावडे मजूर दि.३१/०५/२०१९ 
७ श्री.सुरेश ज्ञानेश्वर गवस मजूर दि.३१/०५/२०२० 
८ SH SIH A नारायण दळवी मजूर दि.३१/०३/२०२० 
९ श्री.अर्जुन बाबू गावडे मजूर दि.३०/०६/२०२१ 
१० _ | श्री.रामचंद्र केदारी पाटील मजूर दि.३१/०५/२०२६ 
।११__ | श्री.अप्पाजी दत्तु पाटील मजूर दि.३१/०५/२०२१ 
92. श्री.शिवानंद मुपण्णा गांगर मेस्त्री दि.३०/०६/२०२२ 
१३ | श्री.झाकीर हुसेन महमद इसाक मेस्त्री दि.३१/१२/२०२२ 
सय्यद 
एकूण १३ 
Dnyandeo ee 
Ananda Bagade ४०५४५ रळ 
(ज्ञा.आ.बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


